सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीमधून शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) 
वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मराग्रं-२०२२/प्र.क्र.9६/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मार्च,२०२३. 


संदर्भ : १ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दिनांक ०४.०४.२०२२ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एसयुएस-२०२२/प्र.क्र.०३/विशि-२, 
दिनांक ०५.०४.२०२२ 
३) शासन निर्णय, समक्रमांक दि.२३.०६.२०२२,दि.२१.०७.२०२२, दि.२६.०७.२०२२व 
दिनांक ०४.१०.२०२२. 
४) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.३२/२०२२-२३/१५०९४, दिनांक १०.०२.२०२३. 


प्रस्तावना : 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सहाय्यक अनुदानासाठी 
मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३)(०१) मध्यवर्ती, जिल्हा व 
तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य ( अनिवार्य ) (२२०५ ०२९८) ३१-सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) या 
लेखाशिर्षातर्गत रु.१२२,५१,२५,०००/-(अक्षरी रुपये एकशे बावीस कोटी एक्कावण लाख पंचवीस हजार 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 


सदर अर्थसंकल्पित निधीतील रु. १०४,१३,५६,२५०/-( अक्षरी रुपये एकऱी चार कोटी तेरा लाख 
छपन्न हजार Gaal पन्नास फक्त ) इतका निधी वितरीत करण्यास संदर्भाधिन क्र. २ व ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. आता ग्रंथालय संचालनालयाकडून संदर्भाधिन दिनांक 
१०.०२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ मध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण 
अनुदानाचा दुसरा/एकत्रित हप्ता अदा करण्यासाठी आवश्‍यक असलेला निधी वितरीत करुन खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याची विनंती करण्यात आळी आहे. यानुषंगाने उपरोक्‍त Sarita 
अर्थसंकल्पित निधीतीळ अवितरीत असलेला रु. १८,३७,६८,७५०/- ( अक्षरी रुपये अठरा कोटी 
सदोतीस लाख अडुसष्ट हजार सातशे पन्नास फक्त ) इतका निधी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना वितरीत करून खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सन २०२२-२३ मध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानाचा दुसरा/एकत्रित 
हप्ता अदा करण्यासाठी रु. १८,३७,६८,७५०/- ( अक्षरी रुपये अठरा कोटी सदोतीस लाख अडुसष्ट 
हजार सातठऱो पन्नास फक्‍त ) इतका निधी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना वितरीत करून खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०२२/प्र.क्र.9७६/साशि-५ 


यानुषंगाने संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी / कार्यालय प्रमुखांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दिष्टाखाळील देयकावर “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून प्रतिस्वाक्षरी करण्याचे अधिकार देखील प्रदान 
करण्यात येत आहेत. 


२. तसेच, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या पहिल्या हप्त्यासाठी यापुर्वी वितरीत केलेल्या 
निधीतील शिल्लक असलेला रु. २,७५,६६,०१२/- ( अक्षरी रुपये दोन कोटी पंच्याहत्तर लाख सहासष्ट 
हजार बारा फक्त ) इतका निधी quan हप्त्यासाठी आहरित करुन खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर खर्च मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती,१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०३) 
मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहाय्य, (०३) (०१) मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना 
सहाय्य (अनिवार्य) (२२०५ ०२९८) ३१-सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ 
मध्ये अर्थसंकल्पीत तरतूदीपैकी वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


४. अनुदानाच्या रक्कमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी विहित मुदतीत सादर 
करणे आवऱ्यक राहील. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील अटींची 
पुर्तता करण्यात आली असून सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२००/व्यय-५, दि.१५.०२.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०३०९१५१२३३६००८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


JAYSHREE 
JAIDEEP PAWAR वळ 
(जयश्री ज. पवार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

६. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

७. महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

८. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

qo. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई 

११. सर्व सहायक ग्रंथालय संचालक/ जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी (ग्रंथालय संचालनालयामार्फत) 

१२. अवर सचिव (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१३. निवडनस्ती ( साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


